प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०१२-१३ ते सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात 
मंजूरी दिलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांना 
स्पिलओव्हरची  (95॥०/७)रक्कम २०१८-१९ 
मध्ये वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ फेब्रुवारी,२०१९ 
संदर्भ - शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.२५/१/२०१९ 


शासन निर्णय: 

पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत सन २०१३-१३ ते सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मंजूरी दिलेल्या जिल्हास्तरावरील 
खालील कामांना २०१८-२०१९ या वर्षासाठी रु. २६६५.५२ लक्ष इतकी रक्कम स्तंभ क्र-१ मध्ये 
नमूद केलेल्या जिल्हाधिकारी यांना स्तंभ क्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन 
याद्वारे मान्यता देत आहे. 


(रु लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | पूर्वी वितरीत सन २०१८-१९ 
मान्यता निधी ens 
निधी 
॥_ क्री, | २ ३ 1 ok | 4 
सन 2092-93 
(9) नागपूर सक्करदरातलावया विकास कामे 
विक अशो Civil Work ६७.८५ 
२ Aeration/Foundation equipments ४५.०० 
म्हाका ४०.०० ४०.०० 
3 Lighting arrangements ४२.०० 
41 ADD.4% Contingencies Charges ५.१५ 
एकुण सक्करदरा १६०.०० ४०.०० ४०.०० 
(२) नाशिक । वडांगळी येथील सतीमाता समादादा मंदिर 
ता.सिन्नर जि.नाशिक येथील मंदिराच्या 
परिसर सुधारणा करणे. 
| ae | Cost of Work Portion (सभा मंडप बांधणे) 326.90 
2 Electrification internal & external with 
street light = 
3 Water supply & Drainage exh 492.00 ५०.०० 
Arrangement 
8 Internal Development ६.०० 
एकूण वडांगळी |  ३४४.१७| १७२.०० ५०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


(३) सातारा । प्रतापगड पोहोच रस्ता इजिमा-२३ चे 
रुंदीकरण व मजबूतीकरण करणे 
शिक. आत मातीकाम २८.५० 
२ खडीकरण व डांबरीकरण १४२.५० 
३ पूल व मो-या रुंदीकरण ६६.५० | १७५.०० ५०.०० 
४ संरक्षक भिंत व परापेट वाल ५९.०० 
4 संकीर्ण बाबी २.८५ 
एकुण प्रतापगड पोहोच रस्ता 288.34 | १७५.०० ५०.०० 
सन २०१३-१४ 
(४) पालघर | स्टेला मेमोरीयल हॉस्पिटल ते सां २०.०० 
समुद्र रस्ता ता. वसई. a ai 
एकूण स्टेला ९०.०० ७०.०० २०.०० 
(4) बीड श्री क्षेत्र मच्छिद्रगड सावरगाव ता. अष्टी 
i a | बहुउद्देशिय सभामंडप बांधणे १५०.०० १०५.०० ४५.०० 
एकूण मच्छिद्रगड १५०.०० १०५.०० ४५.०० 
सन २०१४-१५ 
(६) लातूर । मौजे पानगांव ता.रेणापूर जि. लातूर 
येथील चैत्य परिसर विकास 
(शा.नि.क्र. प्रस्ताव २०१५/६/प्र.क्र.५२१/ 
पर्यटन, दि.३१/१२/२०१५ अन्वये सुधारीत 
आदेश निर्गमित) 
शि Cost of Construction Ground Floor 382.04 
२ a) Extenal (Transformer, MSEB 
२३.५५ 
Charges, D.G. Set etc) 
3 b) Internal (4%) १९.६२ 
8 Compound Wall and Gate (१०६.००॥/) ११.५७ वट ५०.०० 
षु Internal Roads as per Lay out 
(9819.00 M) oe 
६ Contigency १५.७० 
एकूण पानगांव ४७२.४४ २२२.४४ ५०.०० 
(७ लातूर | लातूर शहरातील सिध्देश्वर व रत्नेश्वर 
देवस्थान परिसरातील विकास कामे 
i | ; Construction of Sabha Mandap 
५३.६५ १४५.०० ese 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


2. Completing the Work of existing 
Accommodation facility and Multi 
noe 839.84 484.00 
purpose Hall within the land of MTDC 
(४० Rooms) 
एकूण सिध्देश्वर रत्नेश्वर ४९१.६० १४५.०० ५०.०० 
(८) लातूर | लातूर शहरातील सुरत शाहवर्ली दर्गा 
येथील विकास 
[= “| Cost of Construction Ground Floor 392.44 
2 a) External (Transformer, MSEB ३४.७३ 
Charges, D.G Set etc) ५०.०० 
3 b) Internal (4%) $3.89 ee 
छं Compound Wall and Gate (३६.०० M) ७.०० 
षु Contigency (४%) २४.७२ 
एकूण शाहवली दर्गा ४३८.४२ ९०.०० ५०.०० 
सन २०१५-१६ 
ओसरविरा, ता. मोखाडा या 
(९) पालघर 
पर्यटनस्थळाच्या विकासाबाबत 
विज ओसरविरा (शिवमंदिर) ते कळमपाडा जोड वहत १२.५० ३७.४९ 
रस्ता तयार करणे व मोरी बांधणे. न 
ओसरविरा (शिवमंदिर) येथे जोड रस्त्याच्या २९.५० २०.४९ 
शै कडेला संरक्षक भिंत बांधणे वे 
ओसरविरा (शिवमंदिर) ते पासोडीपाडा १२.५० ३७.४८ 
३ जोड रस्त्याच्या कडेला संरक्षक भिंत ४९.९८ 
बांधणे. 
एकूण मोखाडा १४९.९६ ५४.५० ९५.४६ 
(90) श्री कोटेश्वरी amis देवी मंदिर जामगे 
रत्नागिरी येथील विकास कामे 
A) Repairs to well २.२५ 
i oe =| Paver Block २५.१६ 
२ Kerbing 9.48 
3 Pathway 3.92 
8 Toilet ६.९० ee 
4 Bridge १५.०० 
६ Gutter १७८.८० 
9 Stall & Shopping १०.३५ 
८ Garden १.०५ 
8 Welcome Arches (9) १०.०० 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


i ae | Water Supply line १.२७ १००.०० 
= a १ Water storage Tank ५.०० 
१२ Const. Pathway for Ganesh Mandir 9.88 
93 Retaining wall A 903.64 
१४ Retaining Wall 8 १२५.७८ 
१५ Railling 2.04 
१६ Gantry Board Excavation, bed ae 
concrete, C.C. bed block 
सन 2094-96 
१७ Electrification (External) ५.०२ 
१८ Contingency at 8% २०.३६ 
१९ Architectural fee 2% १०.१८ 
एकूण ५४४.५९ २००.०० १००.०० 
(99) श्री. महादेव मंदिर सागरेश्वर ता.कडेगाव 
सांगली । येथील पर्यटन स्थळाची सुधारणा करणे 
= ay Parking and land Development ७२.३६ (9०.०० 
२ Dining Hall and guest house for 
a १ at 
3 a) Toilet block १२.८८ 
1 ४ c) Roadwork Widerning ४.३२ 
४०.०० 
षु d) Drinking Water Ro Plant १.९० 
& work contingency ४% ६५.२८ 
1 68 | Electrification Charges @99% ६.६० 
८ Ramp ०.५० 
९ Parking Area Electrification २.०० 
एकूण सागरेश्वर | १४६.४५ | ४०.०० ७०.०० 
ia कोल्हापूर जिल्हयातील कागल 
कोल्हापूर तालुक्‍यातील मुरुगूड शहरामध्ये पर्यटन 
२ विकासकामे 
कोल्हापूर जिल्हयातील कागल ४८.२७ 
शि तालुक्‍यातील मुरगुड शहरामध्ये ६८.४२ 
सांस्कृतिक हॉल बांधणे. त 
सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ च्या 
जै दरसूचीसाठी भाववाढ १०% व 
3 आकरिमितता 8% 3.00 
एकूण मुरुगुड ७८.२७ ३०.०० ४८.२७ 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


(१३) बीड  गहिनिनाथ गड चिंचोली ता. पाटोदा 


fe te "| स्टेज व पेव्हींग Hd काम करणे ५४.५६ 
२ कंपाऊंड Tod बांधकाम करणे ३०.१६ 
३ भक्‍त निवासाचे बांधकाम करणे क्र. २ ९९.९३ 
४ सीसी रस्ता व सीसी ड्रेन चे बांधकाम करणे ३०.९५ | 400,00 ४०.०० 
4 अंतर्गत गार्डनचे बांधकाम करणे ३७.६५ 
६ Add 90% for Electrification २५.२५ 
Add & % for Contingencies ८.५० 
एकूण चिंचोळी |  २८७.००| १००.०० ४०.०० 
(१४) लातूर | साई प्रतिष्ठान साईधाम नगर, तोंडार 
(वंजारवाडी) ता. उदगीर, जि. लातूर येथे 
पर्यटन विकास कामे (शा.नि. क्र. टिडीसी 
२०१६/३/प्र.क्र.२३०(भाग-३)/पर्यटन, 
दि.५/५/२०१६. सुधारीत मान्यता) 
= | वॉटर पाक १९५.१२ 
२ बगीच्या विकास ४०.७१ 
३ सिमेट रस्ता ९९.३२ 
४ स्नानगृह व प्रसाधनगृह २२.५६ ५०.०० 
५ विद्युतीकरण 
9) External (Transformer MSCB 240.00 
Charges DG sets etc) १०.०० 
२) Internal (4%) 
3) १७.८८ 
& पाणीपुरवठा व पाणी निचरा (4%) १७.८८ 
७ आकरस्मितता (४%) १६.१४ 
एकूण लातूर ४१९.६१। २५०.०० ५०.०० 
(१५) चारठाणा ता. जितूर, जि. परभणी येथील 
परभणी | विकास कामे. 
| शी. पर्यटन निवास बांधकाम २५.०० 
२ वाहनतळ TTA २५.०० eee 
3 रस्ता नाली बांधकाम भाग-१ २५.०० ५०.०० 
४ रस्ता नाली बांधकाम भाग-२ २५.०० 
एकूण चारठाणा १००.०० ५०.०० ५०.०० 
(१६) कौसडी ता. जितूर, जि. परभणी येथील 
परभणी । विकास कामे. 
a पर्यटन ,निवास बांधकाम २५.०० 
2 सिमेटरस्ता नाली बांधकाम भाग-१ २५.०० ह क 


पृष्ठ १९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


३ सिमेटरस्ता नाली बांधकाम भाग-२ २५.०० ५५.०० 
४ उद्यान सुशोभिकरण १०.०० 
षु पथदीवे बसविणे १०.०० 
एकूण कौसडी ९५.०० | ४०.०० ५५.०० 
(१७) परभणी तालुक्‍यातील मौ.पोखर्णी फाटा ते ४०.०० 
परभणी | नृसिंह मंदीर पर्यंत रस्त्याची सुधारणा ९८.७५ | ४०.०० 
एकूण पोखर्णी ९८.७५ | ४०.०० ४०.०० 
(१८) जि. नागपूर ता. मौदा येथील माथनी संगम 
नागपूर | घाटाचा विकास करण्यासाठी (Insurance 
रु.४.१३ व coumputer charges 
रु.८.३५ वगळून) 
A) Civil work cost 
॥_ व. | Dining shed with Kitchen ५३.९५ 
२ public Toilet ३२.६६ 
३ puja shed 92.92 
8 Changing rooms 33.22 
षु Ardha Nateshwar statute with 35.06 
Pedestral 
& APPROAACH ROAD ७६.३६ १४१.२३ २००.०० 
७9 Landscaping & Garden ८१.३७ 
८ Compound wall २५.०५ 
र water supply and sanitary १०% 30.839 
| Internal & External Electrification १० 
9% 38.89 
= नका १ Contengencies® % १३.७८ 
१२ Architect\s Fees 8% १३.७८ 
एकूण माथनी संगम ४४१.२३ १४१.२३ २००.०० 
(१९)नागपूर | जि. नागपूर ता. कामठी येथील 
महादेवघाट पर्यटनस्थळ विकास कामे ( 
Quality Conrol रु.८.५६ व Insurance 
रु.४.२४ वगळून) 
॥_ “ह.” | Civil work cost ५०.०० 
२ Dining shed 43.33 
3 puja shed ११.८५ १००.०० 
41 Mundan shed ११.८५ 
षु public Toilet ६४.९७ 


पृष्ठ १९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


६ Changing rooms 39.42 
9 Landscaping २०.४६ 
८ Retaining wall, pitching & Filling ७०.५६ 
९ Parking 23.02 
je | Hall ८१.२६ 
az 4 ae water supply and sanitary ७.५० २७.६६ 
१२ Add Internal & External Electrification 
gee २७.६६ 
Add & % Contengencies १४.७५ 
एकूण महादेवघ ४३८.८९ १००.०० ५०.०० 
(२०) नागपूर | जि. नागपूर ता. कामठी येथील कन्हान 
येथील मैदानाचा विकास करण्याबाबत. 
= a Kitchen / Dining Shed (Restaurant) 43.28 ५०.०० 
२ public Toilet ३१.८१ 
3 changing room ३१.५८ 
° Development of Ghat ८०.७२ 
षु Parking 23.38 
& Landscapping ४०.३७ १००.०० 
APPROACH ROAD 33.44 
9° % Electrical Including High Mast 2 30.34 
water supply &Sanitory १०% 30.34 
| 9 Contingencies 8% १६.६३ 
शिळ | १ Consultancy charge ४% १७.६२ 
एकूण कन्हान ३९७.४९ १००.०० ५०.०० 
(२१) नागपूर | जि. नागपूर ता. कामठी येथील बिलोरी 
हिल स्टेशनचा विकास कामे 
ae Toilet ३३.०७ 
२ Shop १४.२७ 
3 Landscaping, Garden and mural wall 89.43 
3 Parking ४२.९२ 
षु APPROAACH ROAD ४७.२१ पदक 
& Cost of Internal Electrical and External ३५.४५ 
Electrical Including High Mast @90% ५०.०० 
४] Cost of water supply &Sanitory @ 
90% 34.84 
८ Contingencies ४% १७.१९ 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


९ Architects fees ४% १७.८७ 
एकूण बिलोरी हिल ३४०.९६ १६०.०० ५०.०० 
(२२) नागपूर | जि. नागपूर ता. मौदा येथील देवमुंढरी 
संगम येथील घाटाचा विकास 
करण्याबाबत. ( Quality Conrol रु.८.९९ 
व Insurance रु.४.४५ वगळून) 
A) 
i ह... *| Restaurant 30.89 
Q Bhakt Niwas १६४.७६ 
3 Dormitory ४८.०५ 
3 Toilet 29.92 
षु Kiosk / Shops ५.९० 
& Aquarium ३.३८ 
9 Lawn ६.४४ 
Pathway ५.५२ 
PARKING 8.93 
| qo COMPOUND WALL L.23 
a — | 4 ENTERANCE GATE 3.88 932.99 
92. | RETAINING WALL २२.४२ बीट 
१३ BOAT JETTY 99.019 
१8 BOATS ५.६६ 
१५ BHAWANI MATA STATUE / MURAL 
WALL oT 
१६ water supply &Sanitory २८.४३ 
१७ १०% Internal & External 
6. र ी । ३७.६० 
Electrification with 2 high mast 
१८ Contingencies ४% १५.०४ 
१९ Architect\s fees 8% १५.०४ 
एकूण देवमुंढरी संगम ४७२.१९ १३२.११ ५०.०० 
(२३) | मौजे शोंदूर्णी ता. जामनेर, जिल्हा जळगाव 
जळगाव 
१) श्री स्वामी समर्थ मंदिर येथील परिसर 
विकास (Centage Charges व 
Insurance वगळून) 
ae सभामंडप ५२.६५ 
२ रेस्टॉरंट, स्री, पुरुष प्रसाधानगृह ८.८८ 
aS) ३०.०० 
३ विश्रांती गृह स्त्री, पुरुष १६.५४ 
४ कंपाऊड वॉल ८.७७ 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


4 पोहोचरस्ता १२.७३ 
६ गटर बांधकाम १७.८० 
पेव्हींग ब्लॉक ६.४० 
८ डिमालेडान १.५० ४०.०० 
९ माहिती फलक ०.७५ 
शिक गी ० विद्युतीकरण (अंतर्गत, बाहय) ११% ८.५८ 
[2 a १ पाणी पुरवठा व जल FANART ३.९० 
१२ विज आकारणी जनरेटर सेट आणि रस्ता ग 
लाईट in 
एकूण श्री स्वामी समर्थ १४३.५० ३०.०० ४०.०० 
(२४) मौजे कंडारी ता. बदनापुर जिल्हा,जालना 
जालना । येथील विकास कामे 
शिक वनदेव महादेव मंदिर मैदान सपाटीकरण re 
करणे. न 
वनदेव महादेव मंदिरात पाणी पुरवठा 
है व्यवस्था करणे =e 
3 वनदेव महादेव मंदिर RAS रस्ता करणे ९.९९ 
४ वनदेव महादेव मंदिर पाथवे तयार करणे ९.९९ 
गी मौजे सोमठाणा ता. बदनापुर | 200. die 
जिल्हा, जालना येथील विकास कामे न 
र रेणुका माता मंदिरा भोवती तार RAT व्र a 
करणे. न २०.०० 
रेणुका माता मंदिर बगीचा विकसित करणे २.९९ 
रेणुका माता मंदिर सपाटीकरण करणे ९.९९ 
रेणुका माता मंदिरास पाणी पुरवठा 
ह व्यवस्था करणे Pas 
se | द रेणुका माता मंदिरास जाणारा रस्ता करणे es 
व घाट कटिंग करणे ग 
एकूण जालना ७७.९१ ५७.९१ २०.०० 
सन २०१६-१७ 
(24) सुर्यमाळ, ता. मोखाडा या पर्यटन स्थळाच्या ७५.०० 
पालघर । विकासाबाबत. 
सुर्यमाळ येथील पर्यटन स्थळाकडे 
| जाणारा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे २५.०० 
४०.०० 
(०/५० ते १/००) 
सुर्यमाळ येथील पर्यटन स्थळाकडे 
२ जाणारा रस्तावर AAT बांधणे २५.०० 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


सुर्यमाळ येथील पर्यटन स्थळाकडे 
३ ी —o २५.०० 
जाणारा रस्तावर संरक्षण भिंत बांधणे. 
सुर्यमाळ येथील पर्यटन स्थळाकडे 
8 जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे २५.०० 
(0/०० ते ०/५००) 
सुर्यमाळ येथे पर्यटकांसाठी निवासस्थान 
4 24.00 
बांधणे 
सुर्यमाळ येथे पर्यटकांसाठी शौचालय 
& १५.०० 
बांधणे 
एकूण १४०.०० ४०.०० (94.00 
os नाशिक येथीळ आगर टाकळी 
देवस्थानाची व इतर बाबींची सुधारणा या 
नाशिक 
पर्यटनस्थळाचा विकासाबाबत. 
शिळ वगा सभामंडप बांधकाम ३३०.०० a 
Ty न ; 0, 
२ नंदिनी नदीवर सांडवा (पूल) बांधणे ५४.०० १२५.०० 
एकूण ३८४.०० ६०.०० १२५.०० 
हजरत मिरावली पहाड ता. नगर येथे 
(२७) रस्ता, स्ट्रीट लाईट आणि प्रसादालय 
अहमदनगर | इमारत बांधकामाबाबत. 
जि मौजे वारुळवाडी ते मिरावली पहाड दर्गा oy 
रस्ता येथे खडीकरण व डांबरीकरण करणे. te 
मौजे वारुळवाडी ते मिरावली पहाड दर्गा 
२ रस्त्याच्या कडेने एल.ई.डी दिव्यांची स्ट्रीट २०.६१ ५०.०० 
लाईट बसविणे ४०.०० 
मिरावली पहाड येथे प्रसादालय इमारत 
3 बांधणे १७४.७४ 
बांधणे 
एकूण मिरावलळी |  २३९.२० | ५०.०० ४०.०० 
ah निघोज ते निघोज कुंड पर्यटन स्थळाकडे 
जाणारा रस्ता तयार करणे 
अहमदनगर 
Ee निघोज ते निघोज कुंड रस्त्याचे गाला 
डांबरीकरण करणे 3 : 
0,00 
विमा 9% ०.९४ २५.०० 
आकरस्मिकता ४% ३.७७ 
एकूण निघोज ९९.०५ | ४०.०० २५.०० 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


मौजे नरसिंग टेकडी माडगी ता. तुमसर 
(२९) भंडारा जि. भंडारा या स्थळाचा विकास 
करण्याबाबत 
| प्रसाधनगृह (स्री - पुरुष) १४.९९ 
२ सिमेट काँक्रीट नाली बांधकाम १५.०० 
3 सरंक्षक भिंत बांधकाम १४.९९ 
४ स्वयंपाक गृह बांधकाम १५.०० 
‘ नरसिग टेकडी येथे आवार सपाटीकरण are 
व पेव्हर ब्लॉक बसविणे 
नि घाटपायऱ्या बांधकाम १५.०० 
७ खुले सभागृह बांधकाम WR 60 
; वैनगंगा नदीच्या प्रवाह दिशेला ee 
संरक्षणभिंत बांधकाम । ३५.०० 
९ रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण १५.०० 
| 9 ० वाहनतळ बांधकाम ९.१६ 
= q सिमेट Hishle रस्ता बांधकाम १५.०० 
पर्यटकांसाठी आसन व्यवस्था (बेंचेस) 
१२ र वीत १५.०० 
बांधकाम 
१३ भक्तनिवास बांधकाम १५.०० 
एकूण १८९.११ २०.०० ३५.०० 
(३०) मौजे बड्याची वाडी ता. गडहिंगलळज 
कोल्हापूर | येथील कामे 
१) सभामंडप ७५.८५ 
२) आर्किटेक्चरल ट्रिटमेंट ५.०० 
3) आकस्मिक ४% ३.०३ ३०.०० 
8) विमा 9% ०.७६ 
4) विद्युतीकरण ११% ८.३४ २०.०० 
६) रॅम फॉर हॅडीकॅप 4% ०.५० 
७) डी एस आर वाढ ५% ३.७९ 
(9) सेवा आकार ३.०० 
८) अतिरिक्त रॉयलटी 0.93 
एकूण १००.४० २०.०० ३०.०० 
द्व श्री क्षेत्र जगदंबा देवी (मोहटा देवी) 
ता.पाथर्डी, जि. अहमदनगर येथील 
अहमदनगर विकास 
पर्यटन विकास 
मोहटागांव ते मोहटादेवी गड रस्ता 
ह (पालखी मागी इ.जि.मा.१९३, कि.मी. ११५.६२ ३०.०० 
०/० ते २/०० ची सुधारणा करणे 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


भक्तनिवास परिसरात पेव्हींग ब्लॉक 
3 बसविणे २७.५५ 

बसविणे ५०.०० 
8 MAS इमारतीचे बांधकाम करणे ३४.२८ 

जमीन सपाटीकरण व सुशोभिकरण 
दु २०.०० 

करणे 

एकूण २६३.५४ | ३०.०० ५०.०० 


(३२) | वनदेव महादेव मंदिर संस्थान कंडारी (खु, 
जालना | ता.बदनापूर 


|: sare सभामंडप बांधणे १९.९९ १०.०० ९.९९ 


एकूण १९.९९ १०.०० ९.९९ 


धुळे जिल्ह्यातील लळींग, सोनगीर व 
थाळनेर किल्ले परिसर विकास (टिडीसी 
२०१६/१०/प्र.क्र.७४२/पर्यटन, 
दि.२९/११/२०१६) 


(३३) धुळे 


(। है) _' सोनगीर किल्ला परिसर विकास 


१. किल्ल्यावर दगडी पायऱ्यांवर पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 

२. रा.मा.क्र. ३ (मुंबई-आग्रा महामार्ग) पासून ३३.४८ 
किल्ल्यापर्यंत जाण्यासाठी नवीन रस्ता | ६३.४८ 
बांधकाम करणे 

३. किल्ल्यातील पायर्‍यांना व किल्ल्यावर 
सुरक्षिततेसाठी संरक्षणभिंत व कठडे 
बसविणे 

४. पर्यटकांसाठी पिण्याचे पाण्याची 
व्यवस्था, बसण्यासाठी कॉक्रीट बाक व 
पॅगोडा बांधकाम करणे. 

५. किल्ल्यावरती हायमास्ट व सोलर 
पथदिवे बसविणे. 

६. पर्यटकांच्या वाहनांसाठी वाहनतळाची 
जागा विकसित करणे. 

७. इतर अनुषंगीक बाबी. 


३०.०० 


एकूण सोनगीर किल्ला| ६३.४८ त ३३.४८ 


सन २०१७-१८ 


(38) =| sige शिंगोटे ता. सिन्नर जि. नाशिक 
नाशिक । पुरातन रेणुकामाता मंदिर 


ie Multipurpose Hall 8६.८० ४०.०० 


पृष्ठ १९ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


Pathway & Jogging Track ७५.०० 
Central Landscaping Area ७५.०० 
Green Gym 90,00 
षु Boundary Wall १४.८८ 
६ Parking 8.34 
9 Entrance Gate ५.०० 
८ Benches ४.९५ 
Retaining Wall 20.24 
| qo street Light १८.८४ २००.०० 
Inteernal & External Electrical 
Installation 8% nee 
f= क 4 Water Suply & Sanitation 3% ८.४० 
१२ Achitectural 3% ८.४० 
१३ Add for GST १८% ५०.४१ 
१४ Add for Contengencies ४ % 99.20 
१५ एकूण ३६९.६८ ४०.०० २००.०० 
(३५) श्री क्षेत्र दोधेश्वर मंदिर परिसर, ३५.९७ 
नाशिक ।ता.बागलाण, जि.नाशिक येथील विकास 
कामे 
= a शेड २९.८० 
२ महिलांसाठी सुलभ शौचालय १३.५४ | Yo.00 
३ पुरुषांसाठी सुलभ शौचालय १३.५४ 
४ परिसरात पेव्हिंग ब्लॉक्स १२.८३ 
4 आकस्मिक खर्च ४% २.७८ 
६ विद्युतीकरण ५% ३.४८ 
एकूण ७५.९७ ४०.०० ३५.९७ 
(३६) अंबिका देवी मंदिर परिसर, घाणेगाव, 
नाशिक ता.मालेगाव, जि.नाशिक येथील विकास 
कामे 
= aaa भक्‍त निवास २८.१८ 
२ पुरुष / महिला सुलभ शौचालय २०.०२ 
३ काँक्रीट पाण्याची टाकी ८.५९ 
४ परिसरात पेव्हिंग ब्लॉक्स ६.५१ 
षु isle रस्ता ९.६१ ५०.०० 
& खडी-डांबरी रस्ता (STBT) २७.५० 
७ जमीन सपाटीकरण २.३९ ७१.४० 
८ पाईप लाईन (CDW) ०.९७ 
९ आकस्मिक खर्च ४% ४.१५ 


पृष्ठ १९ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


[90 = ae 


संगणकीकरण 2% २.०७ 
ae विद्युतीकरण ११% ११.४१ 
एकूण १२१.४० ५०.०० ७१.४० 
(३७ भंडारा | मौजा गोपीवाडा (शहापूर) बल्याची वाडी 
पहाडी, ता.जि. भंडारा येथील विकास कामे 
- अ स्टिल रेलींगचे बांधकाम ११.६७ 
२ सिमेट काक्रीट रस्ता बांधकाम १३.८९ 
3 संरक्षण भिंत बांधकाम १४.५१ 
४ बगीचा सौदयींकरण करणे १४.९९ 
| २५.०० 
षु चेकर्ड टाईल्स बांधकाम ६.५५ ३०.०० 
६ सिमेट कॉक्रीट ओट्याचे बांधकाम ९.८२ 
७ कांक्रीट रेस्टिंग चेअर बांधाकम १०.०२ 
८ रस्ता खडीकरण करणे १२.७८ 
एकूण ९४.२३ २५.०० ३०.०० 
(३८) | सूर्यकांतेश्वर महादेव मंदिर सोलगव्हाण ता. 
जालना । जि. जालना 
१) गार्डनिंग तयार करणे ९.९८ 
२) पेव्हर ब्लॉक बसविणे १९.९५ 
३) किचन ]ोड बांधकाम करणे ९.९७ 
fie 44.00 
8) RAS रस्ता तयार करणे १९.९८ ८४.८४ 
4) प्रवेशद्वार तयार करणे १९.९९ 
&) कंपाऊंड वाल तयार करणे करणे १९.९७ 
एकूण ९९.८४ १५.०० ८४.८४ 
(३९) विठ्ठल रख्मीणी मदिर दुधनाकाळेगांव ता. 
जालना ।जि जालना 
=a कंपाऊड वॉल बांधणे २४.६२ 
२ अंडरग्राउंड नाली बांधणे ९.९३ 
३ जमीन सपाटीकरण व गार्डन तयार करणे ९.९८ १५.०० ५९.०९ 
४ पेवरब्लांक बसविणे ९.५७ 
षु सिमेट रस्ता तयार करणे १९.९९ 
एकूण ७४.०९ १५.०० ५९.०९ 
(४०) रेणुकामाता मदिर सोमठाणा ता. बदनापुर. 
जालना आजि जालना 
शिळ जं दर्शन शोड तयार करणे १९.९६ 
२ पाकींग होड तयार करणे १९.९६ २०.०० 
३ जमीन सपाटीकरण व गार्डन तयार करणे १९.९९ ६०.०० 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


8 सोमठाणाकडे जाणारा रस्ता तयार करणे १९.१८ 
ष्‌ सोमठाणा येथे सिमेट रस्ता तयार करणे २०.०० 
एकूण ९९.०९ २०.०० ६०.०० 


(४१) पार्थ मंदिर पाथरवाला बु.ता. अंबड 
जालना ।जि.जालना 


१) TST तयार करणे ९.९९ ५०.०० 
२) पेव्हर ब्लॉक बसविणे १९.९७ 
३) संडास-बाथरुम तयार करणे ९.९७ 
8) भुमिगत गटारे तयार करणे १९.९८ 
२०.०० 

4) पिण्याचे पाण्याची व्यवस्था करणे ९.९८ 
&) RAS रस्ता तयार करणे १९.९९ 
७) प्रवेशद्वार तयार करणे १९.९७ 
८) कंपाऊंड वा>ल तयार करणे १९.९८ 

एकूण १२९.८३ २०.०० ५०.०० 


(४२) हस्ते पिंपळगाव, ता. जालना येथील 
जालना ।रेणुकामाता मंदिर परिसरातील विकास 


कामे 
शिळ व्या भक्‍त निवास बांधकाम २०.०० 
२ प्रवेशव्दार बांधकाम १९.९९ 
३ भुमिगत गटार बांधकाम २०.०० 
४ परिसर सुधारणा व गार्डन १९.९९ oe ९९.९६ 
4 सिमेंट रस्ता बांधकाम १९.९८ 
६ पेव्हर ब्लॉक बसविणे २०.०० 

एकूण ११९.९६ २०.०० ९९.९६ 
(४३) श्री क्षेत्र सिध्दगिरी मठ कणेरी ता. करवीर 
कोल्हापूर | येथील विकास कामे 
=a भक्त निवास (ध्यान मंदिर) ३३.०० 
२ अंतर्गत रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे २४.९४ १५.०० २०.०० 
३ पेव्हींग ब्लॉक, वाहनतळ करणे २४.९९ 
एकूण ८२.९३ १५.०० २०.०० 
(४४) सुर्यमाळ, देवबांध ता. मोखाडा येथील 
पालघर । पर्यटन स्थळांचा विकास करण्याबाबत 

a देवबांध- येथील गटारीचे बांधकाम करणे ३७.५५ 
२ देवबांध- येथे ARM व संरक्षक भिंत बांधणे ३५.७९ 

सुर्यमाळ- येथील गटारीचे बांधकाम wer 400,00 
3 करणे ३६.५५ 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन 


४ सुर्यमाळ येथे AA व संरक्षक भित बांधणे ४५.९९ 
एकूण सुर्यमाळ १५५.८८ २५.०० १००.०० 
(४५) भंडारा | मौजे भुगांव / मेंढा ता. लाखणी येथील 
संत विदेही सिताराम बाबा संस्थान 
येथील विकास कामे 
| 9 | सभागृह बांधणे ९.९१ 
२ सुलभ शौचालयच बांधकाम ८.६१ 
३ बोरवेल व पाणीटाकी बांधकाम ३.५६ 
४ बगीच्या विकास १५.०० 
अंतगत शिमेट २०.०० 
4 अंतर्गत सिमेंट रस्ता १०.०० ६७.०६ 
नि आवार भिंत १४.९८ 
9 वाहनतळ १०.०० 
भक्‍त निवास १५.०० 
एकूण ८9.०६ २०.०० ६७.०६ 
एकूण स्पिलओव्हर (Spillover) | ९६८६.९१| ३१५०.१९ २६६५.५२ 


२. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २.४.२०१८ च्या परिच्छेद ७ ते 
१८ मधील प्रत्येक अटीची खालील प्रमाणे पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अ.क्र. | परिपत्रकातील विषय विभागाचे अभिप्राय 
परिच्छेत क्र. 
१ ७-अ एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय प्रशासकीय विभाग असलेल्या 
मान्यता देणे अधिकाराअंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२ ७-ब अर्थसंकल्पिय तरतूद करणे आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध 
असते (योजनांतर्गत नियतव्यय उपलब्ध) व आहे. 
अर्थसंकल्पित करणे 
३ ८ प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग शासन १९७८ भाग पहिला,उप विभाग 
निर्णय क्र.विअप्र-१०.०८/ प्र.क्र.७०/ एक अ.क्र. २७ नियम क्र. १४९ 
विनियम, दि.१५/५/२००९ अन्वये अधिकार नुसार प्रशासकीय विभागांला पुर्ण 
असणे अधिकार आहे. तसेच वित्त 
विभाग, परिपत्रक, दिनांक 
२०.४.२०१६ अन्वये विभागास 
अधिकार प्रदान केलेले आहेत. 
४ ९ विविध शासकोय / प्रशासकीय संस्थांना या कामांना पुवी निधी वितरीत 
तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक केलेला नाही. 
अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी 
खर्च केलेल्या अनुदानाची अपयोगिता 
प्रमाणपत्रे प्राप्त करुन घेणे 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


4 


शि fo) 


करण्यात येतो. त्याचे तपशीलवर देयक 
सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व 
अपहार संभवतात. 


विभागाद्वारे संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी खर्च 


संक्षित caper निधी | 


काढण्यात येत नाही. 


११ 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने 


लागू नाही. 


१२ 


वैयक्तिक लाभर्थीच्या योजनेची देयके 


लागू नाही. 


१३ 


शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती, 
वैयक्ति काभार्थी यांच प्रदाने 


लागू नाही. 


१8 


बांधकाम विषयक  प्रस्तावासंदर्भात 
प्र.मा./तां.मा. तसेच आवश्‍यक तेथे सचिव 
समितीची मान्यता 


प्रशासकीय मान्यता या शासन 
आदेशान्वये देण्यात आली आहे. 
सचिव समितीचे प्रकरण नाही. 


7 ७) 


१५ 


दुय्यम कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी 
प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रितसर 
प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढण्यात 
यावेत 


खरेदी नसल्याने लागू नाही. 


शि १ 


१६ 


साहित्य खरेदीची प्रक्रिया पुर्ण करुन 
पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय खरेदीची 
देयके कोषागारातून आहरित करण्यात 
येऊ नये. 


लागू नाही. 


१२ 


१७ 


विविध करणांमुळे अवचित राहिलेला निधी 
विभागांची त्यांच्या अधिनस्त्महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च 
झाल्याचे दाखविले जाते. 


लागू नाही. 


१३ 


१८ 


विभागांमार्फत करण्यात येणारे 
संगणकीकरण संदर्भातील खर्च शासनाचे 
दरपत्रकानुसार/निविदाद्वारे करण्यात 
यावा. 


लागू नाही. 


३. तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ च्या 


परिशिष्टामधील तपासणी सूचीतील अटी व शा्तींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अटीव शार्ती - 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 


तात्काळ पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात 


यावेत. 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/'संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच sa कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११) सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून 
होणा-या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर 
पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास सादर करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी सदर आदेशात नमूद कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक 
अनुदान" या लेखा शिर्षाखाली मंजुर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात 
आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना 
वितरीत करण्याकरीता संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 


पृष्ठ १९ पैकी १८ 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/ पर्यटन, 


घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम संबंधित 


जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना vans वितरीत करण्यात यावी. 


प. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.२०/४/२०१६ 
व दि.८/२/२०१७ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक 
अ.क्र.२७ नियम क्र.१४९ प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा MAH २०१९०२२२१९१३१९६४२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakhoti 


Ravindra 1 का 
Laxmikant Lakhote ca 
(र. ल. लखोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी, नागपूर/ नाशिक/ सातारा/ पालघर/ बीड/ लातूर/ रत्नागिरी/ सांगली/ कोल्हापूर/ 
परभणी/ जळगाव/ जालना/ अहमदनगर/ भंडारा/ धुळे. 
६. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नागपूर/ नाशिक/ सातारा/ पालघर/ बीड/ लातूर/ रत्नागिरी/ सांगली/ 
कोल्हापूर/ परभणी/ जळगाव/ जालना/ अहमदनगर/ भंडारा/धुळे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ नाशिक/ सातारा/ पालघर/ बीड/ लातूर/ रत्नागिरी/ सांगली/ 
कोल्हापूर/ परभणी/ जळगाव/ जालना/ अहमदनगर/ भंडारा/ धुळे. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


